जिगांव प्रकल्प, ता.नांदुरा, जि.बुलढाणा 
या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०१९/१३८९ /प्र.क्र.३१८ /मोप्र-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


पहावे :- १. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ) दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१५. 
२. शासन शुद्धिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आस्था) दिनांक २२ जून, २०१६. 
३. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.६६२३/कातां- ३ (२) / 
जिगांव सुप्रमा/२०१९, दि. ०९.८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


जिगांव प्रकल्प हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर 


अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यातील जिगांव टाकळी गावाजवळ पुर्णा 


नदीवर प्रगतीपथावर आहे. हा प्रकल्प तापी खोऱ्याच्या पुर्णा उपखोर्‍यात आहे. या 


प्रकल्पामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील २६८ गावातील व अकोला 


जिल्ह्यातील २ तालुक्‍यातील १९ गावातील एकूण १,१६,७७० हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्र 


(CCA) सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या बळीराजा 


जलसंजीवनी योजना अंतर्गत समाविष्ट आहे. 


शासन निर्णय क्र.१०९०/२७२६/(७/९०)/जसंअ, दि. ६.२.१९९० अन्वये 


रू. ३९४.८३ कोटी इतक्या रकमेची मूळ प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्यानंतर शासन 


निर्णय क्र.१०९०/ २७२६/(७/९०)/जसंअ, दि .३.१.१९९६ अन्वये रु.६९८.५० कोटी इतक्या 


रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास 


महामंडळाच्या क्र.विपाविम/  कातां-३/३८३२/जिगांव/प्रथम  सुप्रमा/२/२००५ 


दि.२०.१०.२००५ च्या निर्णयान्वये रु.१२२०.९८ कोटी इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


नागपूर, यांच्या निर्णय क्र.विपाविम/कातां-३/५५१/जिगांव/द्वितीय सुप्रमा/२/२००९ 


दि.२४.६.२००९ अन्वये रू. ४०४४.१४ कोटी रकमेस द्वितीय सुप्रमा देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/१३८९ /प्र.क्र.३१८ /मोप्र-२ 


सदर प्रकल्पावर माहे मार्च, २०१९ अखेर पर्यंत रु. 3442.93 कोटी इतका खर्च झाला 


आहे. प्रकल्पाची संभाव्य घळभरणी जून, २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. 


जिगांव प्रकल्पाबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवाळलावरील 


अनुपाळनास मान्यता देण्याबाबत, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 


दि.७.६.२०१९ प्रस्तावास अनुसरुन अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली, 


अ.मु.स. (नियोजन) आणि सचिव (प्र.स.) (जलसंपदा) या सदस्यांच्या उपस्थितीत सचिव 


स्तरावरील उपसमितीमार्फत दि. ७/०८/२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावाची 


छाननी करुन प्रस्तावित तृतीय सुधारित मूळ अंदाजपत्रकाच्या रू.१३८७४.५९ कोटी 


इतक्या रकमेतून रु.२८५२.५३ कोटी इतकी रक्‍कम कमी करुन जिगांव प्रकल्पाच्या 


प्रथम टप्प्यासाठीच्या रू.११०२२.०६ कोटी (जलसंपदा विभागाच्या सन २०१८-१९ च्या 


दरसुचीवर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०१८-१९ च्या दरसुचीवर 


आधारित) इतक्या किंमतीस मान्यतेसाठी प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ सादर 


करावा असा निर्णय समितीने घेतला आहे. 


त्यानुषंगाने जिगांव प्रकल्पाच्या प्रकल्पाच्या प्रथम टण्प्यासाठीच्या 


रू.११०२२.०६ कोटी इतक्या किंमतीचा तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव 


मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. २८.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. 


मा. मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्य:स्थिती, जिगांव प्रकल्पाचे फेरनियोजन 


किंमतवाढीची कारणमीमांसा इ. बाबींचा परामर्श घेऊन जिगांव प्रकल्पाच्या (जलसंपदा 


व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०१८-१९ च्या दरसुचीवर आधारित) प्रथम 


टप्प्यासाठीच्या रू.११०२२.०६ कोटी किंमती ऐवजी राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, 


नाशिक, यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे प्रकल्पाच्या रु.१३,८७४.५९ कोटी या पूर्ण 


किंमतीच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास मान्यता देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय -: 


जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या (जलसंपदा विभाग 


व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित) 


रु.१३,८७४.५९ कोटी किमतीच्या तृतीय सुधारित प्रकल्प अहवालास खालील अटींच्या 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/१३८९ /प्र.क्र.३१८ /मोप्र-२ 


अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय तरतुदींचा 


गोषवारा परिशिष्ट “अ” प्रमाणे आहे. 


१, 


षु . 


उपलब्ध निधीचे Thin Spreading टाळणेचे दृष्टीने राज्य तांत्रिक सल्लागार 
समितीचा अहवाल विचारात घ्यावा व त्यानुसार प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील 
गुंतवणुकीचा प्राधान्य क्रम निश्चित करून त्यानुसारच कामे करावीत. 


, उच्च न्यायालयातील प्रलंबित जनहित याचिका , तसेच विशोष चौकडी समितीच्या 


अनुषंगाने चाळू किंवा प्रस्तावित चौकऱ्या व त्यानुंषगाने करावयाच्या कार्यवाहीवर 
या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या निर्णयामुळे कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 
प्रकल्प कार्यान्वित करण्यातील काही अनियमितता निदर्शनास आल्यास त्याची 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय अधिका-यांवर राहील. 


. पूर्ण झालेल्या घटक कामांचे घटक निहाय समाप्ती अहवाल तयार करुन सदर 


कामे तात्काळ व्यवस्थापनास हस्तांतरित करावीत. 
सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध 
टप्प्यावर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरता येणार नाही. 


. प्रकल्पावर ज्या ठिकाणी वितरिका /लघु कालवे यांची कामे हाती घेतलेली नाही 


अशा ठिकाणी de नलिकेव्दारे सिंचन करण्याचा पर्याय वापरावा. 


. प्राथमिक अवस्थेतील घटक कामावर खर्च करु नये. 
. शासनाने दिनांक ९/३/२०१७ चे पत्रान्वये आदेशित केले नुसार Technical Audit 


करण्यात यावे. Technical Audit चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार 
जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. 


, जिगांव प्रकल्पांतर्गत असलेल्या सर्व उपसा सिचन योजनांतर्गतच्या पंपाच्या 


परिचाळनासाठी होणारा आवर्ती खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने तसेच योजनेच्या 


शाश्वत स्वरुपातील परिचालनासाठी सौर उर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करावा. 


याकरिता केंद्र शासनाच्या उर्जा मंत्रालयांतर्गत असलेल्या EESL (Energy Efficeincy 


Service Limited) या सार्वजनिक उपक्रमाचे तसेच राज्य शासनाच्या 


अधिपत्याखालील महाउर्जा (MEDA- Maharashtra Energy Development 


Agency) यांचे सहकार्य घेण्यात यावे. सौर उर्जा वापराच्या अनुषंगाने काही यंत्रणा 


उभारणी करणे आवश्‍यक असल्यास त्याकरीता येणा-या खर्चाची तरतूद प्रकल्पाच्या 


पुढील सुधारित प्रकल्प अहवालात करून त्यास प्रचलित कार्यपद्धतीनूसार विदर्भ 


पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


प्राप्त करून घ्यावी. याकरिता मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्‍यकता 
नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/१३८९ /प्र.क्र.३१८ /मोप्र-२ 


१०.राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांचे छाननी अहवालातील मुद्या क्र.२६ 
(१नुसार धरणाची पूर्ण संचय पातळी ०.७५ मी. ने कमी करुन प्रकल्पाचे तिसऱ्या 
टप्प्यापर्यंतचे बांधकाम पुर्ण करावे. प्रकल्प स्थळी उपलब्ध होणारा पाणी साठा व वापर 
याचा अभ्यास करुन तसेच पश्चजलअभ्यासांती बुडीत क्षेत्र व बाधित गावांचे नियोजन 
करुन पुढील कामे हाती घेण्यात यावीत. 

११. बंद नलिकेद्वारे सुक्ष्म सिंचनाकरीता उपसा सिंचन योजनांची परिगणके सुधारित 
केल्यास या घटकांच्या किंमतीत घट होईल. या अनुषंगाने सुधारीत पिक पाणी मागणी 
नुसार उपसा सिंचन योजनांची परीगणके निश्चित करुन पंपींग मशिनरी व विद्युत 
कामांच्या किंमतीत बचत होईल अशा प्रकारे क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. 

१२. उपसा सिंचन योजना चालविण्याकरिता येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी वेळोवेळी 
निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्देशानुसार पाणीवापर संस्थांची स्थापना करुन 
सदर पाणीवापर संस्थांकडून शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार पाणी पट्टी वसूल 
करण्यात यावी. 

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांना कर्जे, योजनांतर्गत(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंडादान (मोठे प्रकल्प) (४७०१ एच ६६५) या खाली खर्ची घालावा व 
शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय दिनांक २८.०८.२०१९ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाचे 
निर्णयाचे अनुषंगाने सहमती दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची नोंद 
मोठे प्रकल्प-२ कार्यासनाच्या प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीमध्ये सन २०१९-२० अ.क्र 
१ वर घेण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 


२०१९०९०९१७४९०२०५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dharane 
Mallikarjun lrappa 
(म. ई. धरणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : परिशिष्ट :- अ 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/१३८९ /प्र.क्र.३१८ /मोप्र-२ 


२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा.विरोधीपक्षनेते,विधानसभा/विधानपरिषद,विधानमंडळ,महाराष्ट्रराज्य, 
मंत्रालय,मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

) 

) 


an 


S 


८) महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक 

९) मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

१०)आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,बुलढाणा 

१२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव पाटबंधारे विभाग,जिगांव,ता.नांदुरा,जि.बुलढाणा 

१३) जिल्हाधिकारी,बुलढाणा 
) 
) 
) 


१४ उप सचिव (निवसं, जळसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई-३२. 
१५)अर्थ शाखा १ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मंबई-३२. 
१६) निवड नस्ती- मोप्र-२ . 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/१३८९ /प्र.क्र.३१८ /मोप्र-२ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०१९/१३८९/प्र.क्र.३१८/२०१९/मोप्र-२, दिनांक ९ सप्टेंबर, 


२०१९ चे सहपत्र- जिगांव प्रकल्प, ता.नांदुरा, जि.बुलढाणा या प्रकल्पास रू. १३८७४.५९ कोटी 
इतक्या किंमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकातील उपशीर्ष निहाय 


तरतुदींचा गोषवारा 
(रू. कोटी) 
उपशिर्ष प्रस्तावित तृतीय सुप्रमा नुसार (दरसूची सन २०१८-१९) 
/) शीर्ष कामे 
अ- प्राथमिक ९.६५ 
ब- भुसंपादन ६७५९.४४ 
) भूसंपादन ६०३४.९९ 
॥ पुनर्वसन ७२४.४५ 
सी - बांधकांमे १३९४.३१ 
डी - विमोचके Powe 00 
के- इमारती ३०.३६ 
एम - वृक्षारोपण ३.८५ 
ओ- किरकोळ कामे २०.०३ 
पी- व्यवस्थापन ८.८६ 
क्यु- हत्यारे व अवजारे १.७४ 
आर - दळणवळण ८.७७ 
एक्स - पर्यावरण १२५.८७ 
एकुण (A) ८३६२.८८ 
(8) - कालवे व वितरण व्यवस्था 
अ- प्राथमिक ३५.६१ 
ब - भूसंपादन १४९.६९ 
क- कामे (अस्तरीकरण) 19.09 | 00 
डी- रेग्युलेटर PH 00 
3 - Wud 19.09 | .0O 
एफ- RHT कामे २६.७६ 
जी- पुल PH 00 
एच - एस्केप PH 00 
के - इमारती १८.८० 
एल - मातीकाम PH 00 
एम - वृक्षारोपण १.५५ 
ओ- किरकोळ कामे ७८.६२ 
पी - व्यवस्थापन १९.६६ 
a - हत्यारे व अवजारे १.०० 
आर - दळणवळण ४७.६२ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/१३८९ /प्र.क्र.३१८ /मोप्र-२ 


उपशिर्ष प्रस्तावित तृतीय सुप्रमा नुसार (दरसूची सन २०१८-१९) 


स्थापत्य कामे २४८.०७ 
उर्ध्वगामी नलिका ११५६.८६ 
यांत्रिकी कामे २६१.६६ 
विद्युत कामे २९९.५९ 
तृतीय वितरीका २५८८.३५ 
एकूण (8) ४९३३.८४ 
एकूण बांधकामे (A+B) १३२९६.७२ 
ईटीपी चार्जस ५७७.८७ 
एकूण किंमत १३८७४.५९ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


